नवनिर्मित ट्रामा केअर युनिट, नवापूर, 
जि.नंदुरबार येथील ०८ अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- अपदे- २०२४/ प्र.क्र.१२३/ आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक रुग्णालय, मंत्राळय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: २६ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा:- 

१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. अपदे-२०२४/प्र.क्र.१२३/आरोग्य-३, दि. 
२६.०४.२०२४ 

२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क, दि.०६.०९.२०२४. 

३) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हिवताप, हत्तीरोगव TSAR, ae पत्र क्रमांक 
संसआसे/उसआसे नाशिक/अस्थायी पदे ०८/कक्ष ५२ ब/न.क्र. ६४७/५२४१-४३/२४, दि. 
१८.०४.२०२४ 

शासन निर्णय:- 

उपरोक्त संदर्भाधीन अ.क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये ट्रामा केअर युनिट, नवापूर, जि. 
नंदुरबार येथील ०८ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२४ पासून दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत पुढे चाळू 
ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ संपुष्टात आल्याने ०८ अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याची आवश्‍यकता आहे. 


2: आता या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद केलेल्या SAT केअर 
युनिट, नवापूर, जि.नंदुरबार येथील ०८ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२४ पासून दि.२८.०२.२०२५ 
पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०२४- 
२०२५ या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक-आर-१ 
“२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६ - सार्वजनिक आरोग्य 
८०० - इतर खर्च 
(०१)(४५) - STAT केअर युनिटची स्थापना महाराष्ट्र आपत्कालीन सेवा प्रकल्प (२२१० जी २९८)” 


शासन निर्णय क्रमांक:- अपदे-२०२४/ प्र.क्र.१२३/आरोग्य-३ 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६ /प्र.क्र.८ /१६/ आ.पु.क, 
दि.०६.०९.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


५. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक, पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि. ०६.०९.२०२४ 
अन्वये दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत अस्थाई पदांच्या मुदतवाढीस मान्यता देण्यात आली 
असली तरी, दरम्यानच्या काळात सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता 
घेण्याबाबत सर्व प्रशासकीय विभागांनी तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याबाबत वित्त विभागाने निर्देशित 
केले आहे. तसेच उपरोक्त संदर्भ क्र.०२ अन्वये वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार, अस्थायी पदांना 
दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून त्यादरम्यान सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय 
सचिव समितीची मान्यता घेण्याकरीता सुधारीत आकृतीबंधाचे प्रस्ताव शासन निर्णय, वित्त विभाग, 
दिनांक २९ जून,२०१७ नुसार तपासून व त्यानुसार कार्यवाही करुन तातडीने वित्त विभागास सादर 
करण्याकरीता आयुक्तालय कार्यालयाकडून उचित कार्यवाही करावी व त्याबाबातचा प्रस्ताव शासनास 
पाठवावा. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२५१७३९४५४३१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने ; 
Digitally signed by SANJAY 
SANJAY DATTARAM MAHADESHWAR 
DN: cn=SANJAY DATTARAM 


DATTA RAM MAHADESHWAR, 0, Ou, 


email=sanjay.mahadeshwar@nic.in, 
=IN 
MAHADESHWAR 5 20240926 175858 40530 
(सं.द. महाडेश्वर) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल,महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
२. संचालक-१, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक:- अपदे-२०२४/ प्र.क्र.१२३/आरोग्य-३ 


४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक. 

६. जिल्हा शल्य चिकित्सक, नंदुरबार. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नंदुरबार. 

८. वैद्यकीय अधिक्षक, ट्रामा केअर युनिट,नवापूर, जि.नंदुरबार 

९. वित्त विभाग,(व्यय-१३) मंत्रालय,मुंबई. 

१०.कार्यासन अधिकारी,सेवा-१सेवा-२/सेवा-३/सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय, 
मुंबई यांना पुढील आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी. 

११.निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक:- अपदे-२०२४/ प्र.क्र.१२३/आरोग्य-३ 


परिशिष्ट-अ 


दिनांक- २६ सप्टेंबर, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र.) 


(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक:- अपदे-२०२४/प्र.क्र.१२३/ आरोग्य-३, 


अ.क्र पदनाम वेतन स्तर अस्थायी पदे 
णि महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ  । एस-२० (५६१००-१७७५००) ne 
(अस्थिव्यंग ated Fate) 
२ | महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ | एस-२० (4& 9100-99400) २ 
(बधिरिकरण शास्त्रज्ञ) 
3 । महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ | एस-२० (५६१००-१७७५००) २ 
x । परिसेविका एस-१४ (३८६००-११२८००) बिळे. क 
५ | अधिपरिचारीका एस-१३ (३५४००-११२४००) २ 
एकूण अस्थायी पदे ०८ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


